मुंबई शाहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे जानेवारी, 
२०२० ते माहे मार्च, २०२० या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे 
देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-४/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२० 


=| 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस GIS प्रा.ली. यांच्या दरम्यान 
झालेला करार दि.१७.११.२००९. 

२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्र.9१॥)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, दि.१६.०८.२०१९ व 
दि.०२.०७.२०२०. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली., यांची माहे जानेवारी, २०२० ते माहे मार्च, 
२०२० या तीन महिन्यांच्या देयकांबाबत दि.२३.०४.२०२० रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ळी. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती 
केली आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.०२.०७.२०२० अन्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी HIATT दि.०१.०२.२०२० ते दि.३१.०७.२०२० पर्यंत 
मुतदवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. सदर कंपनीने 
उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे जानेवारी, २०२० ते माहे मार्च, २०२० या 
तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाचे देयक उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ येथील नमूद 
दि. २३.०४.२०२० च्या पत्रान्वये सादर केळे आहे. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल->३ 


शासन निर्णय :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०५.२०१९ अन्वये 


निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई शहर सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे जानेवारी, २०२० ते माहे मार्च, २०२० या तीन महिन्यांच्या 


कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर 


मिळून) रु.५०,९९,१९३/- (अक्षरी रुपये पन्नास लाख नव्याण्णव हजार एकशे त्र्याण्णव फक्त) 


इतक्या रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 


देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


Mumbai CCTV (Jan - Mar 2020) 


Applicable 
Man ota Total OPE 
8 Resource P 2 Month Deployment Applicable GST @ Sub Total Clai Total Amount 
न Period Name DEESEEISTOn Rate-new (Percentage) Keston Amount 18% (INR) Heteats (INR) 
(INR) (INR) for (INR) (INR) 
mentioned 
period 
A a Cc f E F G=E*F H PEO OL J=L+H K L=J+K 
H 
Subhash Principal % 7 
Patil Consultant 356,400 50% 178,200 
Nikhil Managin: 
t Pande स्की 306,900 50% 153,450 
1s 
Abul Managin; 
be Zaidi कक जती 306,900 100% 306,900 
1 | togist [Ravi Senior oe = a 1,440,450 259,281 1,699,731 पी 1,699,731 
Jan Kumar Consultant 277,200 J00 8 277,200 
2020 Pers . 
Shivaji Senior % 
Sadhay Consultant 277,200 100% 277,200 
म Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for January 1,440,450 | 259,281 | 1,699,731 | oo | 1,699,731 
Subhash Principal % 7 
Patil Consultant 356,400 50% 178,200 
Nikhil Managing 3 3 
ist Pande Consultant 06,900 50% 153,450 
Feb A 
Abul Managin; 
2020 Zaidi Canaan 306,900 100% 306,900 
= to Ravi Senior 1,440,450 259,281 1,699,731 शीं 1,699,731 
29th se ee 277,200 100% 277,200 
Feb Kumar Consultant 2 शै 
Shivaji Senior % 
= Jadhay Consultant 277,200 100% 277,200 
ae Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for February 1,440,450 259,281 1,699,731 | oo | 1,699,731 
Subhash Principal % 7 
Patil Consultant 356,400 50% 178,200 
Nikhil Managin: 
ist Pande सणी 306,900 50% 153,450 
8 
Abul Managin; 
ae Zaidi Consnitane 306,900 100% 306,900 
3 | togist [Ravi Senior = ह = 1,440,450 259,281 1,699,731 वी 1,699,731 
Mar Kumar Consultant 277,200 100% 277,200 
2020 Pers . 
Shivaji Senior 
Jadhav Consultant 277,200 100% 277,200 
ale Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for March 1,440,450 | 259,281 | 1,699,731 | oo | 1,699,731 
TOTAL 4,321,350 777,843 | 5,099,193 | o | 5,099,193 


ष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल->३ 


टीप :- 


अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4% च्या 
प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम 
देण्यात येत आहे. सदर रकमेमध्ये माहे जानेवारी, २०२० ते माहे मार्च, २०२० या तीन 
महिन्यांसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीळा सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचळीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
“२०५५-पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९७/२०/व्यय-७ दि.०३.०९.२०२० 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२४१६२७२२८८२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dinesh Appaji शण 


arashtra, 
2,5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1 d612a85453ca984b74e2 


Saste eee 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 
१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल-३ 


२. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई-४०० ०२८. 

८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७ / विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती / पोल-३. 


य 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


